धरमतर खाडीतील मच्छिमारांच्या समस्या 
तसेच सागरी किनारपट्टीवरील प्रदुषणामुळे 
मत्स्योत्पादनावर होणारा परिणाम यांचा 
अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात 
आलेल्या  समितीवरील सदस्यांच्या 
नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४, दि. ०९.०७.२०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४, दि. २४.०२.२०१६ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४, दि. २७.१२.२०१८ 


शासन पुरकपत्र 


उपरोक्त वाचा -३ येथील शासन निर्णयान्वये धरमतर खाडीतील मच्छिमारांच्या समस्या तसेच 
सागरी किनारपट्टीवरील प्रदुषणामुळे मत्स्योत्पादनावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी 
समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये अध्यक्षांनी नियुक्‍त केलेला एक सदस्य, संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र wy d मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनी निर्देशित केलेला 
एक प्रतिनिधी, धरमतर खाडी प्रकल्प बाधित पेण अलिबाग संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी व मच्छिमारांच्या 
समस्येची जाण असलेल्या सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

त्यानुषंगाने शासनाने खालील नमूद सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 


area निर्णय : 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम व विभाग पद 
"| डॉ. विवेक वर्तक, शास्त्रज्ञ (मत्स्य, खार जमीन संशोधन अध्यक्ष 


केंद्र, बंदर रोड, पनवेल - ४१० २०६ 
२ मा. श्री प्रशांत ठाकूर, वि.स.स. (पनवेल) सदस्य 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४ 


३ अध्यक्षांनी नियुक्‍त केलेला, संबंधित विषयावरील एक तज्ञ सदस्य 
शास्त्रज्ञ - श्री पुनम खंडागळे, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, सी. 
एम. एफ. आर. आय. , मुंबई. 


४ श्री. सुरेंद्रनाथ यशवंत माने, माजी आमदार, मु.पो. जाकी सदस्य 
PRI, जि. रत्नागिरी 

५ | संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी - तहसीलदार, पेण, सदस्य 
जि. रायगड. 

६  । प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, कोकण विभाग, मुंबई सदस्य 
महाराष्ट्र UI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर निर्देशित सदस्य 


एक प्रतिनिधी - डॉ. प्रशांत तेळवेकर, सहाय्यक प्राध्यापक, 
महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

टं धरमतर खाडी प्रकल्प बाधित पेण अलिबाग संघर्ष समितीचे सदस्य 
प्रतिनिधी - १) श्री पांडुरंग म्हादेव म्हात्रे, अध्यक्ष - धरमतर 
खाडी प्रकल्प बाधित पेण अलिबाग संघर्ष समिती. 

२) श्री धर्मा सखाराम पाटील, अध्यक्ष - भैरवेश्वर मच्छिमार 


सोसायटी. 

९ श्री उल्हास महादेव वाटकरे, रा. नवगाव, ता. अलिबाग, अशासकीय सदस्य 
जि. रायगड 

(१० | ० | संबंधित सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय (सागरी) सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२११५४३०७५७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d 
noop KuMar ‘zm 

serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b53 

Off717c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 

Date: 2019.02.21 15:46:06 +05'30' 


(अनूप PAR) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. ३०७/पदुम-१४ 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 

. जिल्हाधिकारी, रायगड 

९. 


सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
११.सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, रायगड. 

१२. महाळेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


